RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ८ , अंक १४ ] 


शुक्रवार , फेब्रुवारी २५ , २०२२ / फाल्गुन ६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


- 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक संकीर्ण -२०२१ / प्र.क्र .१०३ / अ - १.– ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र राज्यास लागू 
असताना , त्याच्या कलम १० क मध्ये , अशी तरतूद केलेली आहे की , राज्य शासनास , सार्वजनिक हितासाठी , शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , 

, 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून कलम १० क मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना सूट 


1 


देता येईल ; 


66 


99 


उक्त प्रकल्प 


3 


आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनास असे दिसून आले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये नमूद केलेल्या जमिनी , उक्त कलम १० 
क च्या खंड ( ख ) खाली समाविष्ट असलेल्या आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 

असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे 
आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनाने , उक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या कमीतकमी जमिनीच्या प्रस्तावित संपादनासाठी उक्त जमिनीचा 
विस्तार करण्याची सुनिश्चित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाला जनहितासाठी , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यातून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १० क अन्वये उक्त प्रकल्पाला सूट देणे , इष्ट वाटत आहे ; 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क द्वारे प्रदान केलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे जनहितासाठी , उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त 
प्रकल्पाला सूट देत आहे . 


1 


( १ ) 


भाग चार - अ - ३२-१ 


२ 


1 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , फेब्रुवारी २५ , २०२२ / फाल्गुन ६ , शके १ ९ ४३ 

अनुसुची एक 
संपादित करावयाचे जमिनीचे वर्णन 

मौजे - धामणगांव , ता . अकोट , जि . अकोला 
गट नं . अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ ७/१२ नुसार भूधारकाचे नांव 

शेरा 
संयुक्त मोजणी अहवालानुसार 

( हे.आर ) 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
८ ९ ०.१० उत्तम शामराव अकोटकर 

शहापूर बृहत ल.पा. योजना मुख्य 
९ ० ०.१० संतय प्रकाश अकोटकर 

धरणाचे बांधकामा करीता भु.प्र.क्र 
९ ५ ०.२० 

रामभाउ विठुजी पायघन व इतर १ L.A.Q. ४७ / १२ / २०१८-२०१९ . 
९ ६ ०.१० हरिभाउ रामभाउ पायघन 

मौजे - धामणगांव , ता . अकोट , 
९ ८ ०.१० सुभाष बाबन अस्वार 

जि . अकोला 


( १ ) 


( २ ) 
( ३ ) 
( ४ ) 
( ५ ) 


एकूण . 


०.६० 


. 


अ.क्र . 


गट नं . 


शेरा 


मौजे - वाघोडा , ता . अकोट , जि . अकोला 
अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ ७/१२ नुसार भूधारकाचे नांव 
संयुक्त मोजणी अहवालानुसार 

( हे.आर ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
०.९ ० 

हाफिजाबी अराजिक व इतर ६ 
०.३१ 

भोनाजी तुकाराम अकोटकर 


( २ ) 


३३ 


( १ ) 
( २ ) 


৩৩ 


( ५ ) 
शहापूर बृहत ल.पा. योजना मुख्य 
धरणाचे बांधकामा करीता भु.प्र.क्र 
L.A.Q. ४७ / १० / २०१ ९ -२०२० . 
मौजे वाघोडा , ता . अकोट , जि . अकोला . 


एकूण . 


१.२१ 


. 


अ.क्र . 


गट नं . 


शेरा 


मौजे - दिवठाणा , ता . अकोट , जि . अकोला 
अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ ७/१२ नुसार भूधारकाचे नांव 
संयुक्त मोजणी अहवालानुसार 

( हे.आर ) 
( ३ ) 

( ४ ) 
०.१७ 

दिलीप भिवा राक्षसकर व इतर 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


१३ ९ 


( ५ ) 
शहापूर बृहत ल.पा. योजना मुख्य 
धरणाचे बांधकामा करीता भु.प्र.क्र 
L.A.Q. ४७ / ८ / २०१ ९ -२०२० . 
मौज दिवठाणा , ता . अकोट , जि . अकोला . 


एकूण . 


०.१७ 


. 


1 


1 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , फेब्रुवारी २५ , २०२२ / फाल्गुन ६ , शके १ ९ ४३ 

मौजे - पणज , ता . अकोट , जि . अकोला 
गट नं . अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ ७/१२ नुसार भूधारकाचे नांव 

शेरा 
संयुक्त मोजणी अहवालानुसार 

( हे.आर ) 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
२३८ 

महमदअली मुसाअली 

शहापूर बृहत ल.पा. योजना मुख्य 
१८८ 

अरुन हरिनारायण तिवारी 

धरणाचे बांधकामा करीता 
२१२ ०.०८ केशव रामराव राजुरकर 

L.A.Q. ४७ / ७ / २०१ ९ -२०२० . 
मौजे पणज , ता . अकोट , जि . अकोला . 


( १ ) 


०.०७ 


( १ ) 
( २ ) 
( ३ ) 


०.७४ 


भु.प्र.क्र 


एकूण . 


०.८ ९ 


. 


अ.क्र . 


गट नं . 


मौजे - वडाळी दे . , ता . अकोट , जि . अकोला 
अधिग्रहित जमिनीचे क्षेत्रफळ ७/१२ नुसार भूधारकाचे नांव 
संयुक्त मोजणी अहवालानुसार 


शेरा 


( हे.आर ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


६२६ 


०.०.२१ 


( ४ ) 
मारोती महाराज संस्थान वडाळी 
दे . पंच 


( ५ ) 
शहापूर बृहत ल.पा. योजना 
पुच्छ कालवा व बुडीत क्षेत्राकरिता 
भु.प्र.क्र L.A.Q. ४७ / ६ / २०१ ९ -२०२० . 
मौज वडाळी दे . , ता . अकोट , जि . अकोला . 


( २ ) 


५२० 


०.२० 


आद्य कवि महर्षि वाल्मिकी मठ 
संस्थान . 


एकूण . 


०.४१ 


. 


अनुसुची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


शहापूर बृहत ल.पा. योजना मुख्य धरणाचे बांधकामाकरिता 


संपादन यंत्रणेचा तपशील 


कार्यकारी अभियंता , अकोला पाटबंधारे विभाग , अकोला 


1 


समाजाला मिळणारे लाभ 


शहापूर बृ.ल.पा.योजना या प्रकल्पाचे प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर कार्यालयाचे पत्र क्र . विपाविम / कांता -७ ( २ ) / 
७८६ / धाक्र . ( २८१/२ ) २०१७ / शहापूर बृ.ल.पा. / प्रथम सुप्रमा / २०१७ , दिनांक १८ मार्च २०१७ 
अन्वये रु . २२३४१.२३७ लक्ष यास मान्यताप्राप्त असून , सदर मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे १३७३ 
हे . सिंचन योजनेत समाविष्ट आहे . यासाठी होणारा पाणीसाठा ७.७ ९ दलघमी 

असून 

पाणी 
सिंचन प्रयोजनासाठी उपयोगात येईल व त्यामुळे भूधारक शेतकऱ्यास सिंचनाची सोय होऊ 
शकेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय इंगळे , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - अ - ३२-२ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , फेब्रुवारी २५ , २०२२ / फाल्गुन ६ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th February , 2022 . 

NOTIFICATION 


- 


6 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 
Act , 2013 

No. Sankirna - 2021 / C.R.103 / A - 1. — Whereas , section 10A of the Right to Fair Compensation 
and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ) , in 
its application to the State of Maharashtra ( hereinafter referred to as ' the said Act ' ) , provides 
that the State Government may , in the public interest , by notification in the Official Gazette , 
exempt any of the projects mentioned in the said section 10A from the application of the provisions 
of Chapter II and Chapter III of the said Act ; 

AND WHEREAS , it appears to the State Government that the lands mentioned in the 
Schedule I appended hereto are required or likely to be required for the project mentioned in the 
Schedule II appended hereto , which is covered under clause ( 6 ) of the said section 10A ( hereinafter 
referred to as the said project ' ) ; 


6 


AND WHEREAS , the State Government has ensured the extent of the said lands for the 
proposed acquisition being bare minimum land required for the said project ; 


AND WHEREAS , the Government of Maharashtra considers it expedient in the public 
interest to exempt the said project under said section 10A of the said Act from the application of 
the provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act ; 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by section 10A of the said Act and 
of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby , exempts 
the said project , in the public interest , from the application of the provisions of Chapter II and 
Chapter III of the said Act . 

SCHEDULE - I 


> 


> 


Sr. No. 


Gut . No. 


Remark 


Description of Acquisition Lands 
Village - Dhamangaon , Tq . Akot , Dist . Akola 
Area of 

Name as per 7/12 Abst . 
Acquired Land 
as per JMR 

( Ha . ) 


( 
1 
) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


0.10 


2 


89 
90 
95 


0.10 


CON 


3 


0.20 


Uttam Shamrao Akotker Shahapur LMI Construction 
Sanjay Prakash Akotker of main dam L.A.Q. No. 47 / 12 / 
Rambhau Vitthuji Paighan 2018-19 Mauze - Dhamangaon 
and other 1 

Tq . Akot , Dist . Akola . 
Haridas Rambhau Paighan 


4 


96 


0.10 


5 


98 


0.10 


Subhash Baban Aswar 


Total .. 


0.60 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , फेब्रुवारी २५ , २०२२ / फाल्गुन ६ , शके १ ९ ४३ 


1 


1 


Sr. No. Gut . No. 


Remark 


Village - Waghoda , Tq . Akot , Dist . Akola 
Area of Name as per 7/12 Abst . 
Acquired Land 
as per JMR 

( Ha . ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


33 


0.90 


Hafijabe A Rajik 

Shahapur LMI Construction 
and Others 6 

of main dam L.A.Q. No. 47 / 10 / 
Bhonaji Tukaram Akotker 2019-2020 Mauze - Waghoda 

Tq . Akot , Dist . Akola . 


2 


77 


0.31 


Total .. 


1.21 


Sr. No. Gut . No. 


Remark 


Village - Deavthana , Tq . Akot , Dist . Akola 
Area of Name as per 7/12 Abst . 
Acquired Land 
as per JMR 

( Ha . ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


139 


0.17 


Dilip Bhiva Rakshasker 
and Others 


Shahapur LMI Construction 
of main dam L.A.Q. No. 47 / 8 / 
2019-2020 Mauze - Deavthana , 
Tq . Akot , Dist . Akola . 


Total .. 


0.17 


Sr. No. Gut . No. 


Remark 


Village - Panaj , Tq . Akot , Dist . Akola 
Area of Name as per 7/12 Abst . 
Acquired Land 
as per JMR 

( Ha . ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


238 


0.07 


2 


188 
212 


0.74 
0.08 


Mohammed Ali Musa Ali 
Arun Harinarayan Tiwari 
Keshav Ramrao Rajurkar 


Shahapur LMI Construction 
of main dam L.A.Q. No. 47 / 7 / 
2019-2020 Mauze - Panaj , 
Tq . Akot , Dist . Akola . 


3 


Total .. 


0.89 


1 


1 


& महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , फेब्रुवारी २५ , २०२२ / फाल्गुन ६ , शके १ ९ ४३ 

Village - Wadali Deshmukh , Tq . Akot , Dist . Akola 
Sr. No. Gut . No. Area of Name as per 7/12 Abst . 

Remark 
Acquired Land 
as per JMR 

( Ha . ) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


1 


626 


0.21 


2 


Maroti Maharaj Sansthan 
Wadali Deshmukh pench 
Adya Kavi Maharshi 
Walmike Matth mel 

Sansthan 


Shahapur LMI Construction 
of main dam L.A.Q. No. 47 / 6 / 
2019-2020 Mauze - Wadali 
Deshmukh , Tq : Akot , 

Dist . Akola . 


520 


0.20 


Total .. 


0.41 


SCHEDULE - II 


Description of Public Purpose 


Name of project 


Shahapur LMI Tank Tq . Akot Dist . Akola Private land 
Acquire for the purpose of construction Approach Channel 
and submergence of dam . 


Details of Acquisition Agency 


: 


Executive Engineer , Akola Irrigation Division , Akola 


Project Benefits 


Revised Administrative Approval to the First Revised 
Estimate of Shahapur LMI tank Tq . Akot , Dist . Akola has 
already been accorded by Vidarbha Irrigation Development 
Corporation , Nagpur by resolution ( Marathi ) vide No 
VIDC / KT - 7 ( 2 ) / 76 / FNO . ( 218/3 ) / 2017 / Shahapur LMI / First 
RAA / 2017 , Dated 18.03.2017 for amounting to Rs.22341.237 
Lakhs . The Project is planned to irrigate annually an area 
( ICA ) of 1373 ha with storage capacity of 7.79 MM3 . The 
main purpose of dam to irrigate land for agriculture in 
command area of project . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY INGLE , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


